सन 2020-29 मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींचे 
वितरण करणेबाबत. 
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 
२०१९ (राज्य स्तर) (कार्यक्रम), (२४३५ ०१४२) 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- ०६२०/ प्र.क्र.७५/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३ ऑगस्ट, २०२० 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. PHA १२१९/प्र.क्र.१५७/२-स, 
दि.२७.१२.२०१९ 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. PHA १२१९/प्र.क्र.१५७/२-स, 
दि.१०.२.२०२० 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण-०६२०/प्र.क्र.७५/२-स, 
दि.३०.६.२०२० 
४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग क्र. संकोर्ण-०६२०/प्र.क्र.७५/२-स, 
दि.३.७.२०२० 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण-०६२०/प्र.क्र.७५/२-स, 
दि.८.७.२०२० 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण-०६२०/प्र.क्र.७५/२-स, 
दि.१०.७.२०२० 
७ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण-०६२०/प्र.क्र.७५/२-स, 
दि.१७.७.२०२० 
८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण-०६२०/प्र.क्र.७५/२-स, 
दि.२३.७.२०२० 
९) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण-०६२०/प्र.क्र.७५/२-स, 
दि.३०.७७.२०२० 
प्रस्तावना :- 


दि.१.४.२०१५ ते दि. ३१.३.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज 
घेतलेल्या, तसेच, या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन केलेल्या 
शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९” ही 
कर्जमुक्ती योजना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आली आहे. सदर योजनेचा 
लाभ पात्र लाभार्थ्याना तातडीने दयावयाचा आहे. सदर प्रयोजनासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षासाठी संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१,०५० कोटी, संदर्भ क्र.४ च्या शासन निर्णयान्वये 
रु.२,३३४ कोटी, संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये रु.१,३०६ कोटी, संदर्भ क्र.६ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु.३७८.२६ कोटी, संदर्भ क्र.9 च्या शासन निर्णयान्वये रु.५८५.३२ कोटी , संदर्भ क्र.८ 
च्या शासन निर्णयान्वये रु.२६८.६८ कोटी व संदर्भ क्र.९ च्या शासन निर्णयान्वये रु.३३६.२४ कोटी 
निधी वितरीत करण्यात आला आहे. या योजनेसाठी आणखी काही निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०६२०/ प्र.क्र.9५/२-स 


शासन निर्णय :- 


“महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९- (२४३५ ०१४२” या 
योजनेअंतर्गत सन २०२०-२१ साठी रु.७,००० कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
सदर निधीतून वितरीत निधी वगळता रु.७४१.५० कोटी (रुपये सातशे एक्केचाळीस कोटी पन्नास 
लाख) इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (४0004) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकार आयुक्‍त 
कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच 
लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा 
खर्च वेळेत होईल हे सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे 
तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी. 


३. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र. व्ही-०२, मुख्य लेखाशिर्ष “2834-- इतर कृषिविषयक कार्यक्रम, 
६० - इतर, १०१ -- शेतक-यांसाठी कर्ज माफी योजना, (००) (०३) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी 
कर्जमुक्ती योजना- २०१९ (राज्य स्तर) (कार्यक्रम, (२४३५ ०१४२)-३३ अर्थसहाय्य” या 
लेखाशिर्षाखाळील सन २०२०-२१ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून खर्च करण्यात 
यावी. 

४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२६/२०२०/व्यय-२, 
दि.३.८.२०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२००८०३१३३४४५८१०२ असा 
आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Ramesh Shankara ५०५ क 


९ 
b34103d45bd48, 


S h | n te INumber=b9bf7a534d8f1 272bd902482bf95b5 56a5baefdddce185, 
74a78fa2d8d0957d1f, hin 


Date: 2020.08.03 13:45:52 +05'30' 


(रमेडा शिंगटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


॥ jarashtra, 
e4aca719170d9eae8; ee28dc56c75d8a65ac 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

२ मा. मंत्री, सहकार यांचे खाजगी सचिव 

३) मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सवी 
४) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 
) 
) 
) 


५) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०६२०/ प्र.क्र.9५/२-स 


८) महालेखापाल (लेखा परिक्षण), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

१०) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (सर्व) 

११) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

१२) कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थ- १३) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४) निवडनस्ती 


*-> rer  *-- *-* 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


